स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३१/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४/०७/२०२२ 
वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांनी दि.२९.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री WAR अनुसरुन श्री. भास्कर दत्तात्रय कांबळे, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास निश्चित करण्यात येत असून, त्याबाबतचे 
विवरणपत्र “परिशिष्ट-ई” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर 
येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे 
यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.३६/ 
२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबइ येथे दाखल केलेला 
मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री.भैया रामटेके 
यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, 
श्रीमती सारिका इया.बाभळे, श्रीमती सुजाता एस.भातकुले व श्रीमती बृशाळी एस. ARTS यांनी अनुक्रमे 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९३०/२०२०, मूळ 
अर्ज क्र. ११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.आशिष दत्तात्रय कदम यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र.८५८/२०२१, श्री.गणेश केशवराव चाटे व 
इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१ तसेच इतर सर्व 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३१/आस्था-१ 


३. 


सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१४१२४३४७९३१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत :- परिशिष्ट “ई SATISH KASHINATH 


प्रत, 


षट्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HADPE 
(सतिझडा का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. 

श्री.भास्कर दत्तात्रय कांबळे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, टद्वारा- अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 

कार्यासन अधिकारी, सेवा-३/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट - "ई' 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० अन्वये प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ | कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक स्थापत्य निम्न आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे | जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी । पदावरील प्रकार अभियांत्रिकी । अभियांत्रिकी । अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक नियुक्तीचा सहाय्यक या सहाय्यक | सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या दिनांक संवर्गात पदाची आर्हताकारी 
पदावरुन आले समावेशन अर्हताकारी ।परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 
/ सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा । परीक्षा उत्तीर्ण | मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा कसे किंवा कसे 
pets | 2 3 | 8 षु ६ | 8 ८ ९ | | } at १२ १३ | १४ | १५ 
१५८३-अ | श्री. ।|भास्कर २०-०६-१९६८ | अ.जा. स्थापत्य अनुरेखक २९-१२-१९८९| नियमित २९-०९-२००७ सूट लातूर २९-०९-२००७ |अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांनी 
दत्तात्रय आरेखक दि.२९.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 
कांबळे प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्री. भास्कर 


दत्तात्रय कांबळे, स्था.अ.स. यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या 


नियुक्तीच्या 
ज्येष्ठतेमधील 
वैजापुरकर 
गजबे यांच्या 


ज्येष्ठता यादीमधील श्री. भास्कर दत्तात्रय कांब 


दिनांकास निश्चित करण्यात येत असून त्यांचे 


ल स्थान अ.क्र.१५८३ वरील श्री.कैलास 
यांच्या 
वर अ.क्र.१५८३-अ येथे निश्चित 


अ.क्र.२६०५ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


स राधेशाम 


खाली व अ.क्र.१५८४ वरील श्री.राजेंद्र डोमा 
निश्चित करण्यात आहे. 
ंबळे यांची 


